“Sqm, जिल्हा वर्धा विकास आराखडा” 
Sota aa महात्मा गांधी एक अनुभूती”हा विशेष 


निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.४१/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२३. 


वाचा- 
१.नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: सेविआ-२०१३/प्र.क्र.१७/का.१४४३, दि.०१ ऑक्टोबर,२०१६. 
२.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ-२०१८/प्र.क्र.६८/का.१४४४,दि. १० ऑक्टोबर,२०१८. 
३.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.३६/का.१४४४,दि.२९ जून, २०२२. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१६.मार्च,२०२३. 
५. जिल्हाधिकारी वर्धा, यांचे पत्र क्र.कक्ष एल/विआ/संस-३/कावि-४८/२०२३, दि.२४ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांच्या सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणात 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा व मूल्यांचा विविध दृकश्राव्य माध्यमातून प्रभावीपणे प्रसार 


करणे, त्यांचा वारसा जतन करणे, त्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक बाबींचे तसेच जीवनाच्या 


घटनाक्रमांचे प्रदर्शान करणे यासाठी राज्य शासनाद्वारे, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती” हा 
“विशेष कार्यक्रम” हाती घेण्यात आला असून, एकूण रु.२४४.०८४५ कोटी किमतीच्या “सेवाग्राम 


विकास आराखडया”स नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.२९.६.२०२२ अन्वये सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली आहे. सेवाग्राम विकास आराखडयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
जिल्हाधिकारी, वर्धा यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सेवाग्राम विकास 
आराखड्यांतर्गत “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती” हा “विशेष कार्यक्रम” हाती घेण्यात आला 
असून, आता “५३ मोठी बांधकामे ” या उदिष्ट्टाखाली खालीलप्रमाणे रु.१०.०० कोटी (रुपये दहा कोटी 
wad) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपयात) 
मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट सुधारित या शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित निधी । वितरित करावयाचा 


निधी 


४५१५ ०८६१ “५३ मोठी बांधकामे” | रु.१२,४०,८५,०००/- | रु. १०,००,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.४१/का.१४४४ 


2. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ४५१५-इतर ग्रामविकास 
कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, १०२-सामुहिक विकास, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य 


योजनांतर्गत योजना, (०१)-बहुउद्देशिय कार्यक्रम, (०१)(४२)-सेवाग्राम विकास योजना, जिल्हा वर्धा 


(४५१५ ०८६१)” “५३ मोठी बांधकामे” या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महाळेखापाल कार्यालयाने 


नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 


शासनास तात्काळ सादर करावे. 
8. वित्त विभाग,अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७६/२०२३/व्यय-८, दि.२७.०३.२०२३ अन्वये हा 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दष. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०१२०१५६३६१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल — uo = आदेझ्ञानुसार — — 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसार व नावाने 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 
MILIND RAGHUNATH “sissies 
2.5.4,20=438fa70bb728385b5c8 1 bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fb5b16 
pseudonym=F 52EF95CSAES7B2B7645F ASEC3BC8FC14C4F892B, 
serial INumber=DB6FB8A 1 DB6A8793024B0C8728EB79AB35DD0CAE14DD 


A9621D73EA4347C7856A, ‘MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2023.03.30 12:06:21 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव 


तातडीच्या आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 
प्रत, 
१. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३. वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा, 
नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
७. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४ 


-८४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


